महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी क्र.एक्स-१, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या प्रधान शिर्षांतर्गत 
अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाळ विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २६ ऑगस्ट, २०२२ 


संदर्भ :- 


“he 


CC AN 


waa) 


वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.४.२०२२ 

. महिलाव बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.११.४.२०२२ 

. महिलाव बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२५.४.२०२२ 

. महिलाव बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२.०५.२०२२ 

. महिलाव बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२७.०५.२०२२ 
. महिलाव बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.८.०७.२०२२ 

. महिलाव बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२२.०७.२०२२ 


शासन निर्णय :- 
राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चावरील निधी वितरीत करण्याच्या 
अनुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.४.४.२०२२ रोजीच्या परिपत्रक/ शासन निर्णयाव्दारे दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर 
शासन निर्णयाव्दारे खाळील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. (2) मधील लेखाशिर्ष/ उदिष्टांकरिता स्तंभ क्र. (4) मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे एकूण विद्यमान तरतूद ₹१७०९३.३३ लक्ष मधून ₹६६२.८१ लक्ष (अक्षरी सहा कोटी बासष्ट लक्ष एक्याऐंशी 
हजार फक्त) इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र. प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट क्व 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाज कल्याण, 
००१ संचालन व प्रशासन, 
(०१ महिला व बाल कल्याण संचालनालय 
| (०१) (०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय (अनिवार्य) 
(२२३५-२०७२) 
०१, वेतन ३१५००० १५७५०० १५७५० 
03, अतिकालिक भत्ता ५५० ११५ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२०० ८९६ RR 
१०, कंत्राटी सेवा २५९०० ७२५२ १८१३ 
११, देझांतर्गत प्रवास खर्च ५००० १०५० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट 2 ४: 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
१३, कार्यालयीन खर्च १०८२६ ३०३० 
१४, भाडेपट्टी व कर ३५५३ ९९४ २४९ 
१७, संगणक खर्च ४४३ ९३ 
२१, पुरवठा व सामग्री | 900 | २९ 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी ४०० ty २८ 
२८, व्यावसायिक सेवा Yo १० 
५०, इतर खर्च २० शु 
५१, मोटार वाहने ३५ \9 
एकूण (०१) (09) ३६५०७७ १७१०५६ १८०६४ 
2 | (09) (०३) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना, 
आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) 
(अनिवार्य) (२२३५-२३२१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५८ १८० 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १०५००० ५२५०० ५२५० 
एकूण (०१) (०३) १०५८५८ ५२६८० ५२५० 
एकूण (०१) ४७०९३५ २२३७३६ २३३१४ 
एकूण ००१ ४७०९३५ २२३७३६ २३३१४ 
१०२,बाल कल्याण 
०१,बालक समृध्दी योजना 
३ | (०१) (०४) बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे व 
सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे.(अनिवार्य) (२२३५-३०३२) 
०१, वेतन ४२५७० २१२८५ २१२८ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १०८४ ३०२ ७७ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १४९ ३१ 
१३, कार्यालयीन खर्च १८२ ५० १३ 
१४, भाडेपट्टी व कर ११०० ३०८ ७७ 
१९, आहार खर्च २६५२ ५५६ १८६ 
२१, पुरवठा व सामग्री ४०७ ८५ 
५०, इतर खर्च १६८ ३५ १२ 
एकूण (०१) (०४) ४८३१२ २२६५२ २४९३ 
४ | (०१) (०५ महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची 
स्थापना (अनिवार्य) (२२३५ ए ३११ 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १४५३ ३०५ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट ८001000000 लाता 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ११०१० ५५०५ 440 
एकूण (०१) (04) १२४६३ ५८१० ६५१ 
एकूण (०१) ६०७७५ २८४६२ ३०४३ 
५ | 02, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 
(०२) (०३) संगोपन व संरक्षणाची गरजे असलेल्या मुलांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) (२२३५-३०४१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ११८३७४ २४८५८ 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १२९०९७ ६४५४८ 
एकूण (०२) (०३) २४७४७१ ८९४०६ 
६ | (02) (०४ महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण मंडळाळा सहायक 
अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ बी ९४२) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ५५०५३ ११५६१ ३८५२३ 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ७६८८ 3288 ३८४ 
एकूण (०२) (०४) ६२७४१ १५४०५ ४२३७ 
एकूण (०२) ३१०२१२ १०४८११ ४२३७ 
एकूण १०२ ३७०९८७ १३३२७३ ७२८० 
७ | 903, महिला कल्याण 
(०१) महिला कल्याण योजना 
(09) (09) स्वागत केंद्रे, राज्य गृहे व संरक्षण गृहे (अनिवार्य) 
(२२३५-१२५४) 
०१, वेतन १३९४९७ ६९७४८ ६९७५ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२५० ९०९ २२८ 
१०, कंत्राटी सेवा ४८२१ १३४९ ३३८ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ११५५ २४२ 
१३, कार्यालयीन खर्च २१७५ ६०८ १५३ 
१४, भाडेपट्टी व कर ४००० ११२० २८० 
१९, आहार खर्च २६८४४ ५६३७ 
२१, पुरवठा व सामग्री ५२८० ११०८ 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५६ १७९ 
५०, इतर खर्च ७१२ १४९ Go 
एकूण (०१) (09) १८८५९० ८१०४९ ८०२४ 
८ | (११ महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदान 


(११) (०१ महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने (अनिवार्य) 
(२२३५-२१६१) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट 2 ४: 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १०६०८३ २२२७७ 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ४०७४२ २०३७१ २०३७ 
एकूण (११) (०१) १४६८२५ ४२६४८ २०३७ 
Q । (२३) संरक्षण अधिकारी 
(23) (09) संरक्षण अधिकारी (अनिवार्य) (२२३५ ए ८५७) 
०१, वेतन २०५००० १०२५०० १०२५० 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १२८२ ३५८ ९० 
१०, कंत्राटी सेवा ६०००० १६८०० ४२०० 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ३८१२ ८०० 
१३, कार्यालयीन खर्च १०००० २८०० ७०० 
१४, भाडेपट्टी व कर ४१७८ ११६९ २९३ 
१७, संगणक खर्च ८००० १६८० 
२०, इतर प्रशासकीय खर्च ३५९० (943 
एकूण (23) (09) २९५८६२ १२६८६० १५५३३ 
एकूण १०३ ६३१२७७ २५०५५७ २५५९४ 
| ० | १०४,वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्‍तींचे कल्याण 
(०१) (०१) भिक्षेकारी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) 
०१, वेतन १२१८९५ २९८९४७ ९८९५६ 
०३, अतिकालीन भत्ता १२४ २६ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३५०० ९८० २४५ 
१०, कंत्राटी सेवा ६२५ १७४ ४४ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १०८१ २२७ ७५ 
१३, कार्यालयीन खर्च १३७९ ३८५ ९७ 
१४, भाडेपट्टी व कर ५२९ १४८ ३७ 
१९, आहार खर्च ३०४९९ ६४०४ 
२१, पुरवठा व सामग्री ३३७७ ७०९ 
५०, इतर खर्च ६३० १३२ 
एकूण (०१) (०१) २३३६३९ १०५१३२ १००९३ 
एकूण १०४ २३३६३९ १०५१३२ १००९३ 
i १ | Coo, इतर खर्च 
(०१) (08) इमारत दुरुस्ती (अनिवार्य) (२२३५-२२४१) 
२७, लहान बांधकामे २३१५ ४८६ 
एकूण ८०० २३१५ ४८६ 
एकूण ०२, समाज कल्याण १७०९१५३ ७१३१८४ ६६२८१ 
१२ | ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 


१०४, ठेव संलग्न विमा योजना 


(००) (०१) ठेव संलग्न विमा योजना (अनिवार्य) (२२३५-२२५२) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


eer अर्थसंकल्पीय | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित 
अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक / उद्दिष्ट 4 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (4) 
५०, इतर खर्च १८० Go 
एकूण ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा १८० ६० 
एकूण २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवाय १७०९३३३ ७१३१८४ ६६२८१ 
२. या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना 


राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/ arta 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.४.४.२०२२ च्या शासन निर्णयात नमूद अटी/शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ अन्वये प्राप्त 
मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. विवरणपत्रातील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेला निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संवितरण प्रणालीव्दारे वितरीत 
करण्यात आला आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०८२९११११४०५६३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या STATA व नावाने. py aia y signed by JAHANGIR KYAMUDDIN KHAN 


Date: 2022.08.29 11:17:18 +05'30' 
(जहांगीर खान) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिळा आयोग, बांद्रा, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 

. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 

५. उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
६. उप आयुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) 

सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 

. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१४. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२,३,७-अ,८,९,१०), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवड नस्ती, का-०४. 
पृष्ठ ५ पैकी ५ 


